ॐ श्रीगणेशाय नम: | आदिशक्ति कथा पुढें सांगत । ऐसे नाना अवतार 
घेत । महात्मा विकट ते असंख्यात । वर्णनातीत महादेवींनो ।।१।। 
भरक्तिप्रिय स्वभावें घेत | अवतार भक्तविघ्न निवारणार्थ । मयूरक्षेत्री 
सांप्रत । जावें तुम्ही सर्वांनी ।।२।। तेथ मीही पूर्ण रूपें वसत । येथ 
कलांशे संस्थित । क्षेत्री जाऊन विश्वेश्वरा सतत । शक्तींनो भजा भक्तीनें 
113 11 त्यानें योगींद्रवंद्य व्हाल । विषय भावांत चित्तावर मळ । साठतो 
म्हणून विमल । व्हावें तुम्ही शक्तींनो ।।४।। गणोशमार्गाचा आश्रय 
घेऊन | विकटासी भजा एकमन । वेदादींतही कर्म शोभन । कीतिलें 
जें गणेशपर ।।५।।तेच नित्य भक्तिभाव युत । आचरावें तुम्ही श्रद्धायुक्त | 
गणेशमूर्तीचे चितन हृदयांत | सदैव करा प्रिय शक्तींनो ।।६।। मानसी 
तैसी बाह्य पूजा । करून गणेशा तोषवा सहजा । विषयांत विरक्त 
होऊन भजा । विकटास तीच उत्तम भक्ति ।।७।। गणेशावरी होऊन 
आसक्त | करावी भक्ति ऐसी अविरत । मुदल सांगती दक्षाप्रत | 
आदिशक्ति ती देई ।।८।। एकाक्षर मंत्र शक्तींप्रत । विधियुक्त 
गणराजाचा उदात्त । नंतर ती मौन धरित । शक्ती करिती प्रणाम ।।९।। 
तदनंतर त्या भक्तियुक्त | महाकाळीं प्रमुख त्यांत । दक्षा मयूरक्षेत्रीं 
त्वरित । तेथ पाहती आदिशक्तीसी ।।१०।। तिची पूजा करून । ढुंढीस 
पूजिती एकमन । तदनंतर तप महान । आचरिलें त्यांनी शंभर वर्षे 
।।११।। तेव्हा त्यांच्या पुढें प्रकटत | मयूरेश्वर हर्षित । त्यास प्रणाम 
करून पूजित । नानाविध उपचारांनी ।।१२।। मनोरम सोळा उपचारयुक्त | 
पूजा करून वंदित । कर जोडून स्तवन करित | महाकाली महालक्ष्मी 
महासरस्वती ।।१३।। मयूरेशासी विघ्नेशासी । भक्तविघ्नहर्त्यासी । 
विघ्नदाता तूं अभक्तासी । गणेशा तुला सदा नमन ।।१४।। लंबोदरासी 
देवासी | मूषकध्वजासी अनाथनाथासी । नाथांच्याही नाथासी । परेशा 
मु. पु. खंड. ६ अ.४५ 


तुला नमोनमः ।।१५।। महेशासी सिद्धिदात्यासी । गजाननासी 
अनंतासी | सदा स्वभक्तां सर्वदासी । ब्रह्मपतीसी तुज नमन ।।१६।। 
शांतिमयासी महात्म्यासी । शांतीच्या शांतीरूपासी । हेरंबासी कवीसी। 
कविरूपा तुज नमस्कार ।।१७।। कवीस कविपद दात्यासी । 
कवीशासी सिद्धिबुद्धिप्रदासी । सिद्धिबुद्धिप्रदात्यासी | सिद्धिबुद्धिचालका 
तुज नमन ।।१८।। माया मायिक चिन्हांनी । खेळ करिसी प्रतिदिनीं। 
योगशांतिस्थ भाव ठेवूनी । शांतिप्रद तूं तुज नमन ।।१९।। शक्तीस 
भानूस विष्णूस । शंकराच्या नाना रूपधरास । नाना खेळ करणाऱ्यास। 
पुनःपुनः नमन करितसे ।।२०।। वेदादीही जेथ मौन । धरिती तेथ 
काय करूं स्तवन । शिवादी देवही धरिती मौन । तेथ पाड काय 
आमुचा ।।२१।। मयूरध्वजा करितों नमन | भक्ति दे तुझी एकमन | 
सर्वेशा तुझ्या क्षेत्री निवास पावन । देई देवा गणाधीशा ।।२२।। 
गणाधीश ते सर्व वर देती । भक्तितुष्ट त्यांसी म्हणती । जो हें स्तोत्र 
वाचील जगतीं । अथवा ऐकेल भावयुक्त 112311 तो इहलोकीं भोग 
भोगून | अन्ती स्वानंद लाभून । ब्रह्मपदाचा लाभ होऊन । धन्यत्व पावेल 
अक्षय ।।२४।। ऐसें दक्षा महान चरित | कथिले विकटाचें dad तुजप्रत। 
श्रद्धा ठेवितां सतत । सर्व सिद्विप्रदायक हें ।।२५।। यासम अन्य कांहीं 
नसत | कोठेंही कांहीं जगांत । हें साक्षात बह्ापद पूर्ण असत। अधिक 
काय वर्णवें ।।२६।। हें विकटाचें महिमान | करील पठण अथवा श्रवण। 
तो नरोत्तम सिद्धि लाभून । धन्य होईल निश्चयें ।।२७।। एक आवर्तन नित्य 
करील। तो विकटरूप होईल । त्याचे दर्शनही अमल। पावन सर्व जनां 
होत ।।२८।। जेवढीं अन्य साधने असत । त्यांनीं जेवढे पुण्य लाभत। 
त्याहून शंभरपट प्राप्त । पुण्य या खंडाच्या श्रवणाने ।।२९।। कांहीं 
करितां होमहवन । तैसेंची भजनपावन । अथवा तळीं धर्मशाळा बांधून। 
पान ६११ 


